जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना - निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२०१९/प्र.क्र. २०३/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ मार्च, २०२०. 


१) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक-क्रीडाधो-३११३/(प्र.क्र.५५/१३)/ 
क्रीयुसे-३, दिनांक २२ मे, २०१४. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ८ जुळे, २०१९ 
३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक-क्रीडायो- २०१९/ प्र.क्र.२०३/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ व १० डिसेंबर, २०१९. 
४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. २२ जानेवारी, २०२०. 
५) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.शिक्रीपी/तरतूद/क्रीप्रके/निवि/२०१९- 
२०/का-१३/१४२३४, दिनांक २६/२/२०२०. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य क्रीडा क्षेत्रात अग्रगण्य रहावे, नागरिकांमध्ये व्यायामाची आवड जोपासावी, 
राज्यातील खेळाडूंनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर्जेदार कामगिरी करण्यासाठी क्रीडा विषयक 
तंत्रशञुध्द प्रशिक्षण, खेळाच्या दर्जात सुधारणा, खेळाडूंना गौरव, दर्जेदार क्रीडा सुविधा या बाबी केंद्रबिंदू 
मानून खेळाडूंसाठी हितावह योजना राज्यात राबविण्यासाठी क्रीडा धोरण २०१२ तयार करण्यात 
आलेले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत दिनांक १४.०६.२०१२ चा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. त्यातील शिफारशीच्या अनुषंगाने राज्यातील क्रीडापटूंच्या गुणांना वाव 
मिळण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयात प्रशिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण 
केंद्र स्थापन करण्यास संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये शासन मान्यता देण्यात आली आहे. या 
योजनेसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदीपैकी संदर्भ क्र. 
५ अन्वये केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने, रु. १,१७,४९,५००/- इतकी तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना या योजनांतर्गत योजनेकरीता सन २०१९-२० या 
वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदीपैकी रु. १,१७,४९,५००/- ( रुपये एक कोटी 
सतरा लक्ष एकोणपन्नास हजार पाचशे tad) इतकी तरतूद सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये 
दर्शविल्यानुसार जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांना वितरीत करण्यास व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 
यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२०१९/प्र.क्र.२०३/क्रीयुसे-१ 


२. सन २०१९-२० मध्ये जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना याकरीता उपलब्ध झालेल्या 
रु.४००.०० लक्ष ( रुपये चारशे लक्ष) इतक्या तरतुदी मधून सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद जिल्हा 
क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राना निधी वितरीत करण्यात यावा. 

|. उपरोक्त निधी आवश्‍यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा असेल, त्याच वेळी आहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात 
हा निधी ठेवता येणार नाही. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेश/नियम/ 
शासन निर्णय वित्तीय नियमावळी यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा 
विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

३. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च मागणी क्रमांक ई-३, प्रधान लेखाशीर्ष २२०४, क्रीडा व युवक 
सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (१०) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची आस्थापना, (१०) (०३) जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण 
केंद्राची स्थापना (२२०४ ५६८२), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखालील या वर्षाच्या 
उपलब्ध तरतूदीतून करण्यात यावा. 
४. वित्त विभाग दिनांक ८/७/२०१९ व २२/१/२०२० च्या परिपत्रकातील सूचनानुसार उपरोक्त 
तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना 
आंहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या दिनांक ८/७/२०१९ व २२/१/२०२० च्या परिपत्रकातील 
सूचनांना अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१२१६४७२०४०२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Swati Madhukap oes swat iacnkar Nanat c= IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = School Education and 


N a Nn al Sports Department 


Date: 2020.03.12 16:50:52 +05'30' 


( स्वा.म. नानल ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२०१९/प्र.क्र.२०३/क्रीयुसे-१ 


४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

५. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
८. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

९. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१०. सर्व जिल्हा कोषाधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

११. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

१२. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२०१९/प्र.क्र.२०३/क्रीयुसे-१ 


परिशिष्ट - “अ 


जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र विभाग निहाय जिल्हयांची नावे 


अ.क्र. विभाग जिल्हा रक्‍कम रु. 
मुंबई मुंबई शहर रु. ४,५८,५००/- 
२ मुंबई उपनगर रु. ११,६१,०००/- 
३ ठाणे रु. ९,३३,५००/- 
8 रायगड रु.७,०४,०००/- 
षु पुणे अहमदनगर रु. ९,१७,०००/- 
& कोल्हापूर कोल्हापूर रु. ७,४८,०००/- 
७ सातारा रु. ८,६३,५००/- 
सिधुदूर्ग रु. १,८०,०००/- 
रत्नागिरी रु. २,२६,०००/- 
| 9 | औरंगाबाद जालना रु. ६,३७,०००/- 
शिव लातूर नांदेड रु. ८,३२,०००/- 
१२ नागपूर नागपूर रु. ११,४७,०००/- 
१३ भंडारा रु. ६,८४,०००/- 
१४ अमरावती अमरावती रु. ८,५८,५००/- 
१५ यवतमाळ रु. ९,७१,०००/- 
१६ वाशिम रु. ४,२८,५००/- 
एकूण रक्‍कम रु. १,१७,४९,५००/- 
अक्षरी - रुपये एक कोटी सतरा लक्ष एकोणपन्नास हजार Waal फक्त. 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
Swati Mad h U kar DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, S 
= Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = School Education and 


Sports Department 


Date: 2020.03.12 16:51:10 +05'30" 


( स्वा.म. नानल ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


